adel मासिक योजनेंतर्गत माहे 
जुले, २०२३ ते ऑक्टोंबर, २०२३ या 
कालावधीतील देयके अदा 
करण्यासाठी रु.१६.२६ लक्ष निधी 
वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण -२०२३/प्र.क्र.११०/३-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.शेमाछ-२०१६/प्र.क्र.२९०/११-अ, दि.२३.०३.२०१७ 
२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-ओ, दि.१९.०६.२०१९ 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४.०६.२०२१ 
४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाच्छ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अ, दि.०३.०६.२०२१ 
५) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाच्छ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.१७.०८.२०२१ 
६) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. होमाच्छ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.०७.१०.२०२१ 
७) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाच्छ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-ओ, दि.१०.०२.२०२२ 
८) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२ 
९) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. अंदाज-२०२२/प्र.क्र.४२/२-अ, दि.०५.०४.२०२२ 
qo) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. होमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.१९.०७.२०२२ 
११) संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. कुआ/शेमासे/शे.अंकछ.माशाप्र/३१९७७/२२, 
दि.२२.०९.२०२२ 
१२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. होमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.३०.०९.२०२२ 
१३) संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. कुआ/शेमासे/शे.अंकछ.माशाप्र/४०३५८/२२, 
दि.०१.१२.२०२२ 
१४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. होमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.१७.०१.२०२३ 
१५) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. कृआ/शेमासे/शे.अंकछ.माशाप्र/८५२२/२३, 
दि.०६.०३.२०२३ 
१६) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. होमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अे, दि.२४.०३.२०२३ 
१७) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. होमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.३१.०३.२०२३ 
१८) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. कृआ/शेमासे/शे.अंकछ.माशाप्र/१९३८९/२३, 
दि.०८.०६.२०२३ 
१९) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११०/३-अ, दि.२०.०७.२०२३ 
२०) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. कृुआ/शेमासे/शे.अंकछ.माशाप्र/२०/२३, 
दि.०९.०९.२०२३ 


प्रस्तावना - 
शेतकऱ्यांच्या हितार्थ सन १९६५ पासून प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या शेतकरी मासिकाच्या माध्यमातून 
कृषि क्षेत्रातील लक्षवेधक तसेच अद्ययावत घडामोडींची माहिती राज्यातील व राज्याबाहेरील शेतकऱ्यांना 
पोहचविण्यात येते. कृषि विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १७.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शेतकरी 
मासिकाच्या सन २०२१-२३ करिता सप्टेंबर २०२१ ते ऑगस्ट २०२३ या कालावधीतील शेतकरी अंक छपाईचे 
काम आनंद पब्लिकेडान, जळगाव यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. तसेच दि. ३१.०७.२०२३ रोजीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२३/प्र.क्र.११०/३-ओ 


पत्रान्वये होतकरी मासिक छपाई व तदृ्‌अनुषंगिक कामांसाठी नव्याने ई-निविदा प्रक्रिया होईपर्यंत जुन्या 
दरांनुसार कामकाज करणेसाठी मे. आनंद पब्लिकेशन, जळगाव यांना शेतकरी मासिकाची नवीन 
कालावधीकरिता ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अथवा पुढील ३ महीने (सप्टेंबर, २३ ते नोव्हेंबर, २३) यापैकी 
जो कालावधी कमी असेल त्या कालावधीत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

सन २०२३-२४ करिता “शेतकरी मासिक योजना" या योजनेसाठी रु.२४८.८३ लक्ष इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 

संदर्भाधीन दि. ०९.०९.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी “सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षातील माहे जुले, २०२३ ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीतील देयके अदा करण्यासाठी 
रु.४९.९३ लक्ष निधी वितरीत करण्याबाबतचा” प्रस्ताव सादर केला आहे. 

तथापि वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकानुसार मंजुर केल्यानुसार, कृषि 
विभागाच्या दि.१३.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, होतकरी मासिक योजनेकरिता एप्रिल ते डिसेंबर, 
२०२३ या ९ महिन्यांच्या कालावधीसाठी आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्प 
निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार फक्त 
माहे जुले, २०२३ ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीतील शेतकरी मासिक अंक छपाईच्या देयकाकरीता, 
जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवर होणा-या खर्चासाठी रु. १६.२६ लक्ष निधी आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय - 


शेतकरी मासिक योजने अंतर्गत (२६) जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीखाली, माहे जुले, २०२३ ते ऑक्टोबर, 
२०२३ या कालावधीतील शेतकरी मासिक अंक छपाईचे देयक अदा करण्याकरिता रु.१६.२६ लक्ष 
(रु.एकूण सोळा लक्ष सव्वीस हजार फक्त) इतका निधी आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२) यावरील खर्च "मागणी क्र.डी-३, २४०१-पीक संवर्धन, १०९-विस्तार व प्रशिक्षण, १०९-विस्तार व शहोतकरी 
प्रशिक्षण, (०१) माहिती व प्रचार (०१) (02) शहोतकरी मासिक, (२४०१ ०७४४ या योजनेत्तर" लेखाशिर्षाखाली 
(२६) जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवरील सन २०२३-२४ करिता मंजूर केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
३) सदर योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे ळेखापरिक्षीत केळेळी उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे (॥५॥ता60 Utilizaton Certificates ) Wax सादर करावीत. 
8) हा आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक अनौसं ३१२/२०२३/व्यय-१, दि. १७.११.२०२३ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२४१६०११२६५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SANTOSH BANSIRAO ९५१६० 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f981 d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420df7 chi 
28990d692e36, ICode=400032, 


BANSIRAO KARAD या 
(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. कृषि संचालक (वि. व प्र, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२३/प्र.क्र.११०/३-ओ 


४. कृषि उपसंचालक तथा संपादक, शेतकरी मासिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा ), नागपूर 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 

९. संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३. संचालक, शासन लेखन,मुद्रण सामग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई ४ 
१४. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


